सन २०२१-२२ आदिवासी घटक 
कार्यक्रमांतर्गत आदिवासी विकास 
विभागाच्या कार्यक्रम खर्चाच्या 
योजनांतर्गत बांधील बाबींकरीता 
निधी वितरण. 

(मागासवर्गीय कल्याण) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र. ०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय, विस्तार इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ नोव्हेंबर, २०२१. 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/ प्र.क्र.४८ / अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१ व 
दि.१४.१०.२०२१. 

२. शासन निर्णय, आ.वि.वि., क्र. बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.०१/ कार्यासन-६, दि.०७.०४.२०२१, 
दि.२८.०४.२०२१, दि.१७.०५.२०२१, दि.१.०६.२०२१, दि.२.०६.२०२१, दि.१५.०६.२०२१, 
दि.१८.०६.२०२१, दि.२४.०६.२०२१, दि.५.०७.२०२१, दि.४.०८.२०२१, दि.१.०९.२०२१ व 
दि.३०.०९.२०२१. 

प्रस्तावना :- 


आर्थिक वर्ष सन २०२१-२२ करीता वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील 
दि.२४.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये खर्चाचे प्राधान्यक्रम ठरवून वित्तीय उपाययोजना 
करण्यासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. यास अनुसरून वित्त 
विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणालीवर वेळोवेळी 
उपलब्ध करुन दिल्यानुसार कार्यक्रम खर्चांतर्गत समाविष्ट आदिवासी विकास विभागाच्या 
मागासवर्गीय कल्याण शीर्षाच्या योजनांच्या वेतनाच्या बाबीकरीता अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ६० 
टक्के व इतर कार्यालयीन उद्दीष्टांकरीता १० ते ५० टक्‍के मर्यादेतीळल निधी संदर्भाधीन क्र.२ येथील 
शासन निर्णयान्वये संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्यात आलेला आहे. 


आता संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.१४.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाने 
अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण (BEAMS) वितरण प्रणाळीवर कार्यक्रम खर्चाच्या 
योजनांकरीता वेतन वगळता इतर सर्व उद्दीष्टांसाठी अर्थसंकल्पित तरतूदींच्या ५० टक्के मर्यादेतील 
तरतूदी वितरणासाठी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. यास अनुसरून कार्यक्रम खर्चांतर्गत समाविष्ट 
आदिवासी विकास विभागाच्या मागासवर्गीय कल्याण शीर्षाच्या विशिष्ट योजनांकरीता यापुर्वी 
वितरीत तरतूद विचारात घेऊन उर्वरीत निधी संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : - 

आदिवासी विकास विभागाच्या “कार्यक्रम खर्च” अंतर्गत मागणी क्र.टी-५ या खाली 
सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद योजनांतर्गत बाबींकरीता अर्थसंकल्पीत 
तरतुदींच्या रकाना क्रमांक-५ प्रमाणे निधी संबधित नियंत्रक अधिकारी यांना वितरीत व खर्च 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२ /कार्यासन.६ 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आळा आहे. सदर 
वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना 
करुन खर्च करावा. 

३. विभाग प्रमुख/ नियंत्रक अधिकारी यांनी स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या तरतुदी त्यांच्या 
अधिपत्याखाळीळ आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांना तात्काळ वितरित कराव्यात. तसेच सदर 
शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र 
अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२४.०६.२०२१ व दि.१४.१०.२०२१ च्या शासन निर्णयातील दिलेल्या 
निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


8. कार्यालयीन बाबीं व्यतिरिक्त बाब क्रमांक १९-आहार खर्च, २१-पुरवठा व सामुग्री अंतर्गत 
आणि ५०-इतर खर्च या बाबींसाठी देखिल निधी वितरीत करण्यात येत असून सदर निधी सन २०२१- 
२२ शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याच्या अनुषंगाने आव्यक खर्च करण्याकरीता तसेच कोविड-१९ च्या 
दृष्टीने विभागाच्या दि.२६.०७.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सूचित केलेल्या विहित उपाययोजना 
अंमलात आणण्याकरीता वित्तीय नियमांचे पालन करून खर्च करण्यात यावा.तसेच शासकीय 
वसतीगृहे (२२२५ डी ७२५), १४- भाडेपट्टी व कर या बाबीखाली वितरीत निधीतून वसतीगृह 
इमारतींच्या सन २०२०-२१ पुर्वीच्या प्रलंबित दायित्वावरीलच खर्च भागविण्यात यावा. 


षु. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.२४.०६.२०२१ व दि.१४.१०.२०२१ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात व वित्त विभागाने 
अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर (BEAMS) उपलब्ध करून दिलेल्या मर्यादेत निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१११०२१७३९२९६२२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KIRAN KISANRAO PAWAR 

Kl RA N DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
०६५ RTMENT, 
st= 
25. 9॥12300594ॅ 4631 
831 
5९ 
4421 


? AWA R are 1.09 17:24:25 +05'30° 
(किरण कि.पवार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
४. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२ /कार्यासन.६ 


५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर. 

७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

८. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

९. सर्व उपसचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 

११. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. १२.निवड नस्ती (का-६). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२ /कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. ०९.११. २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 
अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२१-२२ यापुर्वी वितरीत सदर नियंत्रक 
क्र. साठीची तरतूद शा.नि.न्वये | अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
१ २ ३ 1. ee | षु द | ७ _| 


मागणी क्रमांक-टी-५ 


२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण,०२-अनुसूचित जमातीचे कल्याण 


| (०१)(०१) आदिवासी | ०३-अतिकालिक भत्ता ९००.०० २२५.०० २२५.०० | आयुक्त, 
विकास आयुक्तालय - ०६- दुरध्वनी, वीज व 40000,00 8000.00 १०००.०० आदिवासी 
क्षेत्रीय यंत्रणांचे | पाणी शुल्क विकास, 
बळकटीकरण कार्यक्रम | ११-देशांतर्गत प्रवास खर्च ९०००.०० २२५०.०० २२५०.०० | नाशिक 
खर्च) (२२२५१३९३) १३-कार्यालयीन खर्च १२००००.०० ४८०००.०० १२०००.०० 
१४- भाडे, पट्टी व कर १५०००.०० ६०००.०० १५००.०० 
२७-लहान बांधकामे ९१०००.०० | 0.00 2000.00 
२८-व्यावसायीक व विशेष 4000,00 400,00 2000,00 
सेवा 
५०-इतर खर्च |________१.००| ०.२५ ०.२५ 
एकूण (२२२५ १३९३) १६३९०१.०० ६०९७५.२५ २०९७५.२५ 
मोटार वाहन चालक ३४-शिष्यवृत्ती व ८०००.०० २०००.०० २०००.०० आयुक्‍त, 
२ प्रशिक्षण (२२२५ १५७१) विद्यावेतने आदिवासी 
आदिवासी विद्यार्थ्यांना | ३४-शिष्यवृत्ती व ४५०००.०० ११२५०.०० ११२५०.०० | विकास, 
परदेशातील उच्च | विद्यावेतने नाशिक 
२ | शिक्षणाकरीता शिष्यवृत्ती 
(२२२५ ४०९८) 
व्यावसायीक ३४-शिष्यवृत्ती व १५०००.०० ३७५०.०० ३७५०.०० 
महाविद्यालयांना संलग्न | विद्यावेतने 
४ | असलेल्या वसतीगृहातील 
विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता 
(२२२५ एफ१११) 
अनुसूचित जमातीच्या | ३४-शिष्यवृत्ती व ५०००.०० १२५०.०० १२५०.०० 
र विद्यार्थ्यांना व्यावसाय | विद्यावेतने 
प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपुर्ती 
(२२३० अ ४३२) 
आदिवासी संशाधन व ३१- सहाय्यक अनुदाने 20000,00 शि १००००.०० आयुक्‍त, 
प्रशिक्षण संस्था, पुणे (वेतनेतर) आदिवासी, 
६ । (२२२५ २६५८) संशोधन व 
प्रशिक्षण 
संस्था, पुणे 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२ /कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. ०९.११. २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


(रू.हजारात) 

अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२१-२२ यापुर्वी वितरीत सदर नियंत्रक 

क्र. साठीची तरतूद शा.नि.न्वये | अधिकारी 

अर्थसंकल्पिय वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 

असलेली 

तरतूद 

| 7 २ ३ शिळ कया ५ ६ | 6 | 
शालांत व उच्च माध्यमिक | 39- सहाय्यक अनुदाने ८०००.०० षि ४०००.०० आयुक्‍त, 
शालांत प्रमाणपत्र (वेतनेतर) आदिवासी 

र परिक्षेतेल आदिवासी विकास, 
विद्यार्थी मुला-मुलींना नाशिक 
विशेष प्रोत्साहन (२२२५ 
३४११) 
शासकोय व अनुदानित ३१- सहाय्यक अनुदाने ५०००.०० शि ०० २५००.०० | आयुक्त, 

री आश्रमशाळांकरीता विशोष | (वेतनेतर) आदिवासी 
प्रोत्साहन योजना विकास, 
(२२२५३४२२) नाशिक 
सेवांतर्गत प्रशिक्षण ३१- सहाय्यक अनुदाने १५०००.० शं ७५००.०० आयुक्‍त, 

2 कार्यक्रम (२२२५३९९५) (वेतनेतर) आदिवासी 

विकास, 

नाशिक 
अनुसूचित जमातीच्या ३१- सहाय्यक अनुदाने २००००.०० शि १००००.०० आयुक्‍त, 
विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता (वेतनेतर) आदिवासी 

; ० | वाढविण्यासाठी विशेष विकास, 
शिकवणी वर्ग sills 
(22248028) 

(02)(28) अनुसूचित | ०३-अतिकालिक भत्ता ३००.०० ७५.०० ७५.०० | आयुक्‍त, 
जमाती प्रमाणपत्र तपासणी | ०६- दुरध्वनी, वीज व ४६२२.०० १८४८.८० ४६२.२० | आदिवासी, 
(कार्यक्रम खर्च) | पाणी शुल्क संशोधन व 
(२२२५४१२२) ११-देश्ांतर्गत प्रवास खर्च ३९०२.०० ९७५.५० २७५.५० । प्रशिक्षण 

१४- भाडे, पट्टी व कर ७०८१.०० २८३२.४० ०८.१० | संस्था, पुणे. 

२१-पुरवठा व सामुग्री १६००.०० 800,00 800,00 

२४-पेट्रोळ, तेल व वंगण २६००.०० ६५०.०० ६५०.०० 

एकूण (२२२५ ४१२२) २०१०५ ६७८१.७० ३२७०.८० 
नक्षल प्रभावित भागामध्ये । ३१- सहाय्यक अनुदाने २५००.०० | । १२५०.०० | आयुक्त, 
किशोरवयीन मुला- (वेतनेतर) आदिवासी 
मुलींच्या उन्नतीसाठी विकास, 

१२ | आपला महाराष्ट्र सुवर्ण नाशिक 


जयंती योजना (२२२५ 
डी६३६) 


पृष्ठ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२ /कार्यासन.६ 


आ.वि.वि. शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.०२/कार्यासन-६, दि. ०९.११. २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 
(रू.हजारात) 
अ. योजनेचे नांव बाब/ उद्दीष्ट क्रमांक २०२१-२२ यापुर्वी वितरीत सदर नियंत्रक 
क्र. साठीची तरतूद शा.नि.न्वये | अधिकारी 
अर्थसंकल्पिय वितरीत 
तरतूद करण्यात येत 
असलेली 
तरतूद 
| १_| २ ३ | ४ षु & | 6 | 
93 | (०१)(५९) आदिवासी | 03- अतिकालिक भत्ता ४००.०० १००.०० १००.०० आयुक्‍त, 
गाता i ७. ०६- दुरध्वनी वीजव १४००००.०० ५६०००.०० q8000.00 asa 
शासकीय वसतीगृह पाणी शुल्क * भे * । विकास, 
(कार्यक्रम खर्च ११- देशांतर्गत प्रवास १५०००.०० ३७५०.०० ३७५०.०० ate 
(22241924) खर्च 
१३-कार्यालयीन खर्च ६००००.०० २४०००.,०० ६०००.०० 
१४-भाडेपट्टी व कर 800000,00 20000,00 420000,00 
१९-आहार wd 4400000,00 394000 ,00 319400000 
२१-पुरवठा व सामुग्री १४०००००.०० ३५००००.०० ३५००००.०० 
५०-इतर खर्च (900000,00 49400000 १७५०००.०० 
एकूण (२२२५ 0७२५) ४२१५४००.०० | १००३८५०.०० | ११०३८५०.०० 
१४ | (०१६०) आश्रमशाळा | ०६- दुरध्वनी, वीज व ९००००.०० 3६०००.०० ९०००.०० | आयुक्त, 
समुह(कार्यक्रम खर्च) | पाणी शुल्क आदिवासी 
(२२२५डी७३४) १०-कंत्राटी सेवा ५०००००.०० २५०००.०० २२५०००.०० विकास, 
११- देशांतर्गत प्रवास ९००००.०० १००००.०० १००००.०० नाशिक 
खर्च 
१३- कार्यालयीन खर्च १०००००,०० ९४००००.०० १००००,०० 
१४- भाडे, पट्टी व कर ५००००.०० 20000,00 4000.00 
१९-आहार खर्च 2900000,00 424000 ,00 &24000,00 
२१-पुरवठा व सामुग्री २९०००००.०० ७२५०००.०० (924000,00 
५०-इतर खर्च ५०००००.०० १२५०००.०० १२५०००.०० 
एकूण (2224 0७३४) ६२८००००.०० १५०६०००.०० १६३४०००.०० 
एकूण मागणी क्रमांक- १०८२२९०६.०० | २५९५८५६.९५ | २८१५५९६.०५ 
टी-०५ 
काच्या 


PAWAR 


०51310९ 


je=400032, st=Mahi 


J jarashtra, 
2.5.4.20=68d8b19f123ba59448c0926a9 1 296205 


b9a87463f831a2beea0be5cb381a34e8, 
pseudonym=4D88F77C99929CC895AC64CF186B 
B11E7252442D, 
serial I Number=344DE3FF07B9439DD11CAF7282 


S5SASEBOAODD495EF82F98993 1088637D8211C0, 
cn=KIRAN KISANRAO PAWAR, 


Date: 2021.11.09 17:24:56 +05'30" 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


